महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी 
कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त केलेल्या 
"सेवानिवृत्त कार्यकारी/ उप अभियंता" 
यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/ बांधकाम ४ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २४ मे , २०२३ 


वाचा- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. २७१५ /प्र.क्र.१००/१३, दि. १७/१२/२०१६. 
२) ग्रामविकास विभाग शासन आदेशा क्र. मुग्रायो २०२०/प्र.क्र.३०७/बांध-४,दि. १५/०९/२०२१. 
३) ग्रामविकास विभाग शासन आदेश क्र. मुग्रायो २०२२/प्र.क्र.३७३/बांध-४,दि. ०७/०९/२०२२. 


आदेश- 

महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेसाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्‍त केलेल्या सेवानिवृत्त 
कार्यकारी/ उप अभियंता यांच्या सेवा संबंधित अधिक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो) तसेच मुख्य अभियंता 
(प्रमंग्रासयो), पुणे यांच्या शिफारशीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने त्यांच्या नावापुढे रकाना 
क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांक रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


अ. सेवानिवृत्त उप अभियंत्यांचे कंत्राटी तत्वावर नेमणुक केलेले | सेवा संपुष्टात 
क्र नाव कार्यालय आणण्याचा दिनांक 
च्निं २ ३ 1 ae 
= श्री. संजय ब. साळवे अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), ०२/०५/२०२३. 

* सेवानिवृत्त उप अभियंता | कार्यालय, कोकण विभाग, ठाणे (म.न,) 


२. सेवानिवृत्त अभियंतांच्या उपस्थितीबाबत संबंधित कार्यकारी अभियंता व संबंधित अधिक्षक 
अभियंता/राज्य गुणवत्ता समन्वयक यांनी प्रमाणित करणे आवश्‍यक आहे 


३. सेवानिवृत्त अभियंतांना त्यांच्या उपस्थिती नुसारच त्यांची सेवा संपुष्टात आणल्याच्या 
दिनांकापर्यंत मानधन अदा करण्यात यावे. 


४. BT शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २७१५ /प्र.क्र.१००/१३, 
दि. १७/१२/२०१६ ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.३७३/ बांधकाम ४ 


च. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५२४१७१४५५५९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.05.25 15:22:42 
+05'30' 
(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद. 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई. 
) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
) मा.मंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव. 
) मुख्य अभियंता (प्रमंग्रासयो), पुणे. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC AN 


Cc 
ae 


अधीक्षक अभियंता (प्रमंग्रासयो) ,ठाणे 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता (प्रमंग्रासयो), ठाणे 

१० राज्य गुणवत्ता समन्वयक (प्रमंग्रासयो), पुणे. 

११) संबधित सेवानिवृत्त उप अभियंता (संबंधीत अधिक्षक अभियंता ,प्रमंग्रासयो यांचे मार्फत) 
१२) कक्ष अधिकारी (आस्थापना १)/ ( रोखशाखा), ग्रा.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१३) निवड नस्ती , (कार्यासन बांधकाम-४) ग्रा.वि.वि.,बांधकाम भवन, मुंबई. 


(२ Sm 


vz 


पृष्ठ २ पैकी २ 


